नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०२ जानेवारी, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/ता. सटाणा जि. नाशिक/७३५०/२०१८, दि. ०३/१२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नाशिक 
जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नरत करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोत्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक 4 एकूण लांबी | नंतरचा 
कांबी (कि.मी. क्रमांक 
१. | राज्यमार्ग-२० पासून उत्राणे- तळवाडे भामेर- | इतर । (०/०० ते| १६.५०० प्रमुख जिल्हा 
बिलपुरी - बोढरी - चिराई प्रमुख राज्यमार्ग-८ | जिल्हा । १६/५०० कि.मी. । मार्ग-१४२ 
ला मिळणारा रस्ता. मार्ग । १६.५०० कि.मी. 
०२३ 
२. राष्ट्रीय महामार्ग-9५२ जी पासून सटाणा - इतर | (०/०० ते| २०.३५० | प्रमुख जिल्हा 
चौगांव - कऱ्हे - रातीर जुने - रातीर नवे - जिल्हा । २०/३५० कि.मी. | मार्ग-१४३ 
वायगांव राज्यमार्ग- २० ला मिळणारा रस्ता. मार्ग २०.३५० कि.मी. 
०६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७४/नियोजन-२ 


३. राज्यमार्ग-१९ (चौंधाणे) पासून - नवे निरपूर - इतर । (०/०० ते 90/00) १०.००  । प्रमुख जिल्हा 

खमताने - सटाणा राज्यमार्ग-१९ पर्यंत रस्ता. जिल्हा | १०.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१४४ 
मार्ग 
०८ 

राज्यमार्ग- १९ पासून मळगांव बु. - गणोरे - 

४. | मोकभणगी- ककाणे- विसापूर - खामखेडा- | इतर । (0/00 ते| ३८.३५० । प्रमुख जिल्हा 
सावकी - ठेंगोडा -आराई- शेमळी ते जिल्हा । 32/340) कि.मी. | मार्ग-१४५ 
राज्यमार्ग-१९ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग ३८.३५० कि.मी. 

०९ 
ज्यमार्ग-०७ पासून (ढोलबारे) - पारनेर - प्रमुख जिल्हा 

प. निताणे - लाडुद - सोमपूर - तांदुळवाडी - इतर । (0/00 ते २१/००) २१.०० | मार्ग-१४६ 
नांदीन ते धुळे जिल्हा selon मिळणारा रस्ता. | जिल्हा | २१.०० कि.मी. कि.मी. 

मार्ग 
१६ 
प्रस्तावित प्रमुख जिल्हा मार्ग पासून रातीर जुने 

६. इ-६ पासून कुपखेडा - खिरमणी - फोफीर - इतर | (0/00 ते| २९.९०० | प्रमुख जिल्हा 
आसखेडा - वाघळे - श्रीपूरवडे - टिंगरी ते जिल्हा । २९/९००) कि.मी. । मार्ग-१४७ 
धुळे जिल्हा हद्दीला मिळणारा रस्ता. मार्ग | 28.800 कि.मी. 

५६ 
राष्ट्रीय महामार्ग-७५२ जी चिंचबारी पासून - इतर । (0/00 ते १३/००) १३.०० । प्रमुख जिल्हा 

0. निताणे - जायखेडा - एकलहरे - वाडीपिसोठ जिल्हा | 93.00 कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१४८ 

रस्ता. मार्ग 
९६ 

टर सटाणा (राज्यमार्ग-७ ते द-हाणे- पिंपळदर - इतर | (0/00 ते| १३.५०० | प्रमुख जिल्हा 
नवेगांव - तिळवण - सरवर - दहिंदुले - जिल्हा । १३/५००) कि.मी. | मार्ग-१४९ 
जोरण ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-३ ला जोडणारा मार्ग । 93.400 कि.मी. 
रस्ता. ९७ 

९. प्रमुख राज्यमार्ग-०८ ते इजमाने - मळगांव इतर । (0/00 ते १४/०० १४.०० _। प्रमुख जिल्हा 
भामेर - पोहाणे ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-९५ ला जिल्हा | १४.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१५० 
जोडणारा रस्ता. मार्ग 

१०३ 

१०. । राज्यमार्ग -३३ पासून अजमेर सौंदाणे - चौगांव | इतर | (०/०० ते| १७.६०० | प्रमुख जिल्हा 
- भाक्षी - भडारपाडा - आव्हाटी ते राष्ट्रीय जिल्हा | १७/६००) कि.मी. । मार्ग-१५१ 
महामार्ग-७५२ जी ला मिळणारा रस्ता. मार्ग । १७.६०० कि.मी. 

१०४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७४/नियोजन-२ 


११. | राज्यमार्ग-३३ ते देवळाणे - रातीर नवे - URS इतर | (०/०० ते| १३.२५० । प्रमुख जिल्हा 
-अंबासन ते प्रमुख राज्यमार्ग-८ ला मिळणारा । जिल्हा | १३/२५० कि.मी. | मार्ग-१५२ 
रस्ता मार्ग १३.२५० कि.मी. 

१०५ 

१२. । राज्यमार्ग -20 पासून सोमपूर - AST - इतर | (०/०० ते| १०.२५० | प्रमुख जिल्हा 

पिंपळकोठा - दसवेल - तुंगनदिगार रस्ता. जिल्हा | 90/240) कि.मी. । मार्ग-१५३ 
मार्ग १०.२५० कि.मी. 
१०६ 

१३. |। साल्हेर (राज्यमार्ग-२१ पासून) पायरपाडा - इतर | (०/०० ते १५/०० १५.०० | Wad जिल्हा 
भिकारसोडा - सावरपाडा - बारीपाडा - जिल्हा । १५.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१५४ 
वाठोदा - केळझर ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-४७ मार्ग 
ला मिळणारा रस्ता. १०७ 


एकूण 


२३२.७०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३२.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३४६३.८१०-- २३२.७००) म्हणजेच 
३६९६.५१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३२.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (२५९१.७८० - २३२.७००) म्हणजेच २३५९.०८० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०२१५०४०५३९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant 


Vinayakrao Patil 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 

: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 4db5f8c 
505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2020.01.02 15:09:34 +05'30' 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 


विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझ्ामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 


संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


३) जिल्हाधिकारी,नाशिक. 


४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७४/नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


& 


S 


(३ 


) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


